सर्वसाधारण बदल्या-२०१९ 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ai) प्राचार्य/ 
उपप्राचार्य,औ.प्र.संस्था/ मुख्याध्यापक/ अभियांत्रिकी 
अधीक्षक, शा. तं. मा. शाळा/ सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सलागार (तां) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०१/प्र.क्र.८२ /व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३१ मे, २०१९. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/२०१९/ब.प्र./१९, 
दिनांक ०९/०५/२०१९. 


BRA आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (3) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट-ब (तां) प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शा. तं. 
मा. शाळा/ सहायक प्रशिक्षणार्थी सलागार (तां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१९ मधील बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
क्र. संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
pa २ ३ 
श्री.व्ही.व्ही.गांधेळे उपप्राचार्य, 
उपप्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलींची), 
नंदूरबार, जि. नंदूरबार. दादर-मुंबई-२८. 
२ श्री. एम. पी. चौधरी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, कामठी, जि. नागपूर 
औ.प्र.संस्था,गोरेगाव, जि. गोंदिया. (श्री. रंभाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
३ श्री.ए.एस.सोळंके प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, बार्शीटाकळी, जि.वाशीम 
औ.प्र.संस्था,कळंब, जि. यवतमाळ, (श्री. खिराडे यांच्या सेवानिवृतिने दि.३१.५.२०१९ 
रोजी रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१/प्र.क्र.८२ /व्यशि-१ 


अ. Hrd नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदली j 
क्र. संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
॥ वत २ ३ 
४ श्री. सी. डी. भोसले प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ.प्र.संस्था, राहुरी, जि.अहमदनगर 
शा.तां.विद्यालय,साक्री, जि.धुळे. (श्री. येवले यांच्या सेवानिवृतिने 
दि.३१.५.२०१९ रोजी रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
षु श्री. व्ही. एम. लाकडे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था,नागभीड औ.प्र.संस्था, भिवापूर, जि.नागपूर 
जि. चंद्रपूर . (रिक्‍त जागी) 
६ श्री. एस. सी. राठोड प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
औ.प्र.संस्था,पेठ, जि. नाशिक (श्री.सूर्यवंशी यांच्या सेवानिवृतिने दि.३०.९.२०१९ 
रोजी रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
७ श्री. डी.आर. तायडे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, संस्था,चोपडा, शा. तां. विद्यालय, मुक्ताईनगर, जि.जळगाव 
जि. जळगाव. (Raq जागी ) 
८ श्री. वाय. के. कुलकर्णी प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ. प्र. संस्था, पेठ, जि. नाशिक 
शा.तां.वि.कळवण, जि.नाशिक. (श्री. एस. सी. राठोड यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 
९ श्री. आर. एस. कहाळे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, शा. तां. विद्यालय, वाशीम, जि.वाशीम. 
औ.प्र.संस्था,रिसोड, जि.वाशिम . (रिक्त जागी) 
| ० श्री. ए. आर. चौधरी, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, अमळनेर, जि. जळगाव 
औ.प्र.संस्था,नांदगाव, जि.नाशिक . (रिक्‍त जागी) 
a q श्री. एस. पी. नागरे , प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ.प्र.संस्था, सोयगाव, जि.औरंगाबाद 
शा.तां. वि./केंद्र, कन्नड, जि. औरंगाबाद. (रिक्‍त जागी ) 
१२ श्री. डी. एल. गायधणी मुख्याध्यापक, 


प्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था,आर्वी, जि. वर्धा. 


शा. तं.मा. शाळा, देवळी, जि. वर्धा 
श्री.नगरे यांच्या सेवानिवृतिने दि.३०.६.२०१९ 
रोजी रिक्त होणाऱ्या जागी) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१/प्र.क्र.८२ /व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदली j 
क्र. संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
wal 2 3 
93 श्री. आर. एस. संख्ये, प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, वाडा, जि.पाळघर 
औ.प्र.संस्था, मुंबई -११. (Raa जागी ) 
१४ श्री. एस. पी. घोडके प्राचार्य, 
WAT, SH. RAT, वैजापूर, औ.प्र.संस्था, जाफ्राबाद, जि.जालना 
जि. औरंगाबाद, रिक्‍त जागी ) 
१५ श्री. बी.एस. कंदोई प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, मंगळूरपीर, जि.वाशीम 
औ.प्र.संस्था,मालेगाव, जि. वाशिम. (रिक्त जागी) 
१६ श्री. यु.के. सुर्यवंशी सहा. प्रशि. सल्लागार 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, अहमदनगर . 
औ.प्र.संस्था,हवेली,जि.पुणे. (रिक्‍त जागी) 
१७ श्री. व्ही.व्ही. कोठेकर सहा. प्रशि. सल्लागार 
प्राचार्य, शा. तां. विद्यालय, पुणे. 
औ.प्र.संस्था,खेड (राजगुरुनगर) ,जि.पुणे . (Raa जागी ) 
१८ श्री. एस.एल. गोसावी प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, हवेली, जि.पुणे. 
औ.प्र.संस्था,पौंड-मुळशी, जि. पुणे (श्री. सूर्यवंशी यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी). 
१९ श्रीमती. जे.व्ही. निबार्त प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ. प्र. संस्था (मुंलीची), भंडारा 
पटवर्धन हायस्कूल(जिल्हा परिषद (Raq जागी) 
बहु.मा.शाळा) जि.नागपूर. 
२० श्री. व्ही. के. पडवळ मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, शा.तां.विद्यालय, अंबेजोगाई, जि.बीड. 
औ.प्र.संस्था,रेणापूर, जि. लातूर. ( श्री. त्रिचुरकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जागी) 
२१ श्री.ए.एम. मेश्राम प्राचार्य, 


प्राचार्य, 
औ.प्र.संस्थाभातकुली जि. अमरावती. 


औ.प्र.संस्था,चांदूर-बाजार, जि. अमरावती 
(श्री.झगेकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१/प्र.क्र.८२ /व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदली j 
क्र. संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
eal 2 3 
२२ श्री.डी.पी. कुलकर्णी मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, शा.तां.विद्याळय, कन्नड, जि. औरंगाबाद 
औ.प्र.संस्था,बदनापूर जि. जालना. (श्री. नागरे यांच्याबदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
२२ श्री. ए. डी. जाधवर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, भूम, जि. उस्मानाबाद. 
औ.प्र.संस्था,परांडा, जि. उस्मानाबाद. (रिक्‍त जागी). 
२४ श्री. एस.पी. रंभाड प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, लाखणी, जि.भंडारा. 
औ.प्र.संस्था,कामठी,जि. नागपूर. (Raq जागी) 
२५ श्री. एस. बी. गोतपागर सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, नेहरुनगर (कुला), ए.तां. विद्यालय, मुंबई-१. 
जि.मुंबई उपनगर. (रिक्‍त जागी) 
२६ श्री. बी. एन. तुमडाम प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, सालेकसा,जि. गोंदिया 
औ.प्र.संस्था,वरुड, जि. अमरावती, (Raq जागी) 
२७ श्री. एम.बी. कुलकर्णी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, बसमत,जि.हिंगोली. 
औ.प्र.संस्था, उमरी, जि. नांदेड. (Raq जागी) 
२८ श्री. जे. आर. झगेकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, भातकुली, जि.अमरावती 
औ.प्र.संस्था,चांदूरबाझार जि.अमरवती. (श्री.मेश्राम यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
२९ श्री. व्ही. डी. राठोड प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ. प्र. संस्था, जळगाव जामोद,जि. बुलढाणा. 
शा.तं.मा.शाळा, मंगरूळपीर जि.वाशीम. (रिक्‍त जागी) 
३० श्री. एम. एस. गुरव प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, पळूस, जि.सांगली. 
औ.प्र.संस्था,तासगाव,जि.सांगली. (Raq जागी) 
३१ श्री. पी.एस. सुर्यवंशी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, भुदरगड',जि.कोल्हापूर. 
औ.प्र.संस्था,शिरुर, जि. पुणे. (रिक्‍त जागी) 
३२ श्री. ए. एन. लाटकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, माजलगाव, जि.बीड. 
औ.प्र.संस्था,तुळजापूर,जि. उस्मानाबाद. (Raq जागी) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१/प्र.क्र.८२ /व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदली j 
क्र. संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
शि 2 3 
33 श्री. पी. ए. चोरे प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ. प्र. संस्था, सावली,जि. चंद्रपूर . 
शा.तां.वि.नरखेड, जि.नागपूर. (Raq जागी) 
३४ श्री. एन. ए. कुलकर्णी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, कवठेमहाकाळ, जि.सांगली. 
औ.प्र.संस्था,कोरेगांव जि. सातारा. (Raa जागी) 
३५ श्री. एम.एस. राजपूत प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, एरंडोल,जि. जळगाव. 
औ.प्र.संस्था,चाळीसगाव, जि.जळगाव. (रिक्‍त जागी) 
३६ श्री.डी.एम. पाटील, सहा. प्रशि. TST, 
सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), मु. प्र. तथा अ. सूचना केंद्र द्वारा- 
औ.प्र.संस्था, महाड, जि. रायगड. औ. प्र.संस्था, कराड, जि.सातारा 
(रिक्त जागी) 
३७ श्री. एम. एस. उडानशिवे सहा. प्रशि. सल्लागार, 
सहाय्यक प्रशिक्षथार्थी सळागार, मु. प्र.तथा अ. सूचना केंद्र द्वारा- 
औ.प्र.संस्था,उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद औ. प्र.संस्था, सोलापूर 
(रिक्‍त जागी) 
३८ श्री. ए. एस. त्रिचूरकर प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ. प्र. संस्था (मुलींची), लातूर, जि.लातूर. 
शा.तां.वि, अंबेजोगाई, जि.बीड (रिक्‍त जागी) 
२. शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 
४. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 


होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१/प्र.क्र.८२ /व्यशि-१ 


ष्‌. सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५३११७१६१४९६०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke 
D [| M a Nn | ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill Development 
° And Entrepreneurship Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
bt 2.5.4.20=1 1 6b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df16981777aa4a59 

S h e S h fa O M | | ke 0ca4347b30d6d0c, cn=Dr.Manish Sheshrao Milke 

Date: 2019.06.12 15:04:51 +05'30' 

v 
(डॉ.मनिष शो.मिलके) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (Ta), मुंबई-५१. 
३) सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालकांमार्फत) 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 
८) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
९) सर्व संबंधित कार्यालय /संस्था (संचालकांमार्फत) 
१०) मा.मंत्री (कौडाल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
११) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


